संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द 
भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा 
आस्थापना वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी माहे जून 
ते ऑगस्ट, २०२४ करीता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२४/प्र.क्र.२६/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ ऑगस्ट, २०२४. 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दिनांक २०.०८.२०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि.०१.०४.२०२४. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२४/प्र.क्र.२६/ 
विसयो, दिनांक ०८ एप्रिल, २०२४, ०८ मे, २०२४ व ११ जून, २०२४ . 
शासन निर्णय :- 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी रुपये ४१,८७,४८,७६०/- (रुपये एक्केचाळीस कोटी सत्याऐंशी लक्ष 
अठ्ठ्येचाळीस हजार सातशे साठ फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या 
योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये १७,१७,२५,८४०/- (रुपये सतरा कोटी सतरा लक्ष 
पंचवीस हजार आठशे चाळीस फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद लेखानुदानाद्वारे (माहे 
एप्रिल ते जुले, २०२४ या कालावधवीसाठी) मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी 
रुपये २७,२५,३४,४१०/- व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील 
आस्थापनेसाठी रुपये १२,९६,५९,०४०/- इतका निधी विभागीय आयुक्त कार्यालयांना 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
आता वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून संजय गांधी निराधार 
अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये ८,९४,४८,९५०/- (रुपये आठ कोटी 
ARM लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार ASal पन्नास फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना 
अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४,३२,१९,६८०/- (रुपये चार कोटी 
बत्तीस लक्ष एकोणावीस हजार सहाठऱो ऐंशी फक्त) इतका निधी बिम्स प्रणाळीवर वितरीत 
केला आहे. सदरहू निधी सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांना माहे जून ते ऑगस्ट, २०२४ या 
कालावधीकरीता ०१-वेतन, ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च व १३-कार्यालयीन 
खर्च या उद्दिष्टासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र -अ व ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२४/प्र.क्र.२६/विसयो 


जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील 
तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्‍यकतेनुसार वाटप करावे. 
३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी "मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, 
जिल्हा (०१), सर्वसाधारण आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाळी आणि वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी "मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य SUPT 
२०५३, इतर प्रशासन ०९४, (09), इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना 
अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही 
परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी . त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या 
खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे 
ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास 
पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व 
त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/ 
प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"/५/.॥६॥59॥॥॥.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०८०५१५३८२३५५२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRASHANT 
PUNDLIK WAGH 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२४/प्र.क्र.२६/विसयो 


विवरणपत्र- अ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२४/प्र.क्र.२६/विसयो, दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२४. 


सोबतचे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), 
सर्वसाधारण आस्थापना” 
माहे जून ते ऑगस्ट, २०२४ करीता अनुदानाचे वाटप. 
(रुपये हजारात) 
93- 
अ.क्र. ee संगणक सांकेतांक ०१वेतन | "( erly |e aa = ee 
आयुक्‍त वीज व पाणी खर्च ie 
[aT पुणे (०१) (०१) (२०५३ १११३) | १८३५२.१६ २९.०८ ९६.८२ ३०७.३९० 
2  । कोकण — | (०१) (०२) (२०५३ ११२२) | १७६२३.१५० ५६.९९० १६५.९०० 339.930 
३ | नाशिक । (09) (03) (2043 9934) | २०४००.९६० ५९.९९० १७४.४८० ३३१.९७० 
8 । नागपूर । (09) (०४) (2043 9982) | १६७९१.०७० | ७२.९९० १५९.२३० | ४२४.०४० 
५ | अमरावती | (०१) (04) (२०५३ ११५१) | १७६१६.०७० ५१.९९० १९१.४०० २२५.३१० 
& औरंगाबाद | (09) (०६) (२०५३ ११६९) | १३९०३.७८० ८६.९९० १९२.९०० ५०५.९५० 
एकूण ८७०७१.१२० | ३०१.०४० | ८१४.८३० | १२६१.९६० 
विवरणपत्र- ब 
मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, 
(09) (०१) वृध्द भूमीहीन शोतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च 
(२०५३ ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
माहे जून ते ऑगस्ट, २०२४ करिता अनुदानाचे वाटप. 
(रुपये हजारात) 
१३- 
अ.क्र lead संगणक सांकेताक ०१वेतन | eee uel कार्यालयीन 
आयुक्‍त वीज व पाणी खर्च ca 
za पुणे (०१) (०१) (२०५३ १११३) | ७१५५.००० १.६८० १३.८६० ३२.४९६ 
२ | कोकण _। (०१ (02) (२०५३ 9922) | ७१५५.००० १.६८० १३.८६० ३२.४९६ 
३ | नाशिक । (०१ (०३) (2043 9939) | ७१५५.००० १.६८० १३.८६० ३२.४९६ 
8  । नागपूर । (०१ (08) (२०५३ ११४२) | ७१५५.४६० १.६८० १३.८६० ३२.४९६ 
५ | अमरावती | (०१) (०५) (2043 9949) | ७१५५.००० १.६८० १३.८६० ३२.४९६ 
६ । औरंगाबाद | (०१) (०६) (२०५३ ११६९) | ७१५६.००० १.६८० १३.८६० ३२.५०० 
एकूण ४२९३१.४६० | 40.00 ८३.१६० १९४.९८० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


